RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 
Reg. No.MH /MR /South - 343 /2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६, अंक ५८ ( ३ ) ] 


सोमवार , सप्टेंबर २ ९, २०१४ / आश्विन ७, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १०२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , बॅकबे रेक्लेमेशन , मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २९ सप्टेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


क्रमांक २६५५६/ अ. - ६८ -गडचिरोली मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आलेले सदस्य डॉ . नामदेव दल्लुजी उसेंडी, 
यांनी महाराष्ट्र विधानसभेतील त्यांच्या जागेचा दिलेला राजीनामा मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी शुक्रवार , दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी मध्यान्हानंतर स्वीकारला आहे. परिणामी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ ०(३ )( ख ) अन्वये विधानसभेतील त्यांची जागा शुक्रवार , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ पासून रिक्त झाली आहे. 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

विधानसभा. 


( १ ) 


भाग चार - क - १०२–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २ ९, २०१४/ आश्विन ७, शके १९ ३६ 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 
Vidhan Bhavan , Backbay Reclamation , Mumbai 400 032 , 

dated the 29th September 2014 


NOTIFICATION 


No. 26556 /A. — Dr . Namdeo Dalluji Usendi, a member elected to the Maharashtra Legislative 
Assembly from the 68-Gadchiroli Constituency has resigned his seat in the said Assembly and 
his resignation has been accepted by the Hon ble Speaker , Maharashtra Legislative Assembly 
on Friday , the 26th September 2014 afternoon . Consequent upon acceptance of his resignation , 
as per the provisions of Article 190 (3 )(b ) of the Constitution of India, his seat in Maharashtra 
Legislative Assembly has become vacant with effect from Friday, the 26th September 2014 . 


DR . ANANT KALSE , 

Principal Secretary , 
Maharashtra Legislative Assembly . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


